सन २०१८-१९ मध्ये परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन 
योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद व खाजगी अनुदानित 
प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांकरिता शासन हिस्सा व व्याजाची रक्‍कम 
वितरीत करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो- ३४१८/प्र.क्र.३१/टिएनटी - ६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, 
तारीख: १५ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा - 
१. शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.अंनियो-१००६/(२३/०६) माशि-२, 
दिनांक २९/११/२०१०. 
२. शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.संकीर्ण २४१३/(८५/१३)अर्थसंकल्प, 
दिनांक १८/०२/२०१६. 
प्रस्तावना - 


जिल्हा परिषदा मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक 
विद्यालयातील 900% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित अंशदान 
निवृत्ती वेतन योजनेची कार्यपध्दती संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये विशद केळी आहे. सदर योजनेसाठी 
सन २०१८-१९ करिता जिल्हा परिषद व खाजगी अनुदानित प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांकरिता शासनाचा हिस्सा व व्याजाची रक्‍कम वितरीत करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय - 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ अन्वये तरतूद करण्यात 
आली आहे. त्यापैकी तरतूद रू. १,९७,५९.६२ लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS) 
द्वारे आयुक्‍त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना पुढील विवरणपत्रानुसार वितरीत करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


(लाखात.रु) 
सन २०१८-१९ | वितरीत करण्यात 
अ. योजनेचे नाव व लेखाक्ीर्ष ee 
ES दमात मध्ये cud | येत असलेला निधी 
, मागणी क्रमांक 
निधी सन २०१८-१९ 
nae | 2 3 8 
ई-२, 2202 सर्वसाधारण शिक्षण, १९६, जिल्हा परिषदांना 
सहाय्य, (०३)(०१) जिल्हा परिषदांना परिभाषित अंशदान 
१, निवृत्तीवेतन arog Sao अनुदान शिरा ६१६५७.०९ १२०००.०० 
निवृत्तीवेतन योजनेसाठी सप्रयोजन , ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर), (२२०२ एच ५९९) 
ई-१, २०४९ व्याज प्रदाने, ६०, इतर दायित्वावरील व्याज, ,१०१ 
ठेवीवरील व्याज ,(०१)(०१) जिल्हा परिषद शिक्षक/शिक्षकेतर 
2. कर्मचाऱ्यांकरिता ae निवृत्तीवेतन योजना ७४८९.४२३ २५४०.०० 
कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन , ४५, 
व्याज, (२०४९ २२४६) 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो- ३४१८/प्र.क्र.३१/टिएनटी - ६ 


ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ,०१प्राथमिक शिक्षण ,१०२, 
अशासकीय प्राथमिक शाळांना सहाय्य, (०१) परिभाषित 
अंशदान निवृत्तीवेतन योजना, (०१)(०१) परिभाषित अंशदान 


र निवृत्तीवेतन योजना, मान्यताप्राप्त व अनुदानित प्राथमिक oe oe 
शाळांचे Sar, ३१, सहायक अनुदाने(वेतनेतर), (2202 आय 
४१४) 
ई-१, २०४९ व्याज प्रदाने, ६०, इतर दायित्वावरील व्याज, ,१०१ 
ठेवीवरील व्याज ,(०१)(०२) मान्यताप्राप्त व अनुदानित प्राथमिक 
४. ६१९.४७ ४३३.६२ 


कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेवरील 
व्याज, ४५, व्याज, (२०४९ २४८९) 


२. सदर खर्च वरील लेखाशीर्षातून सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या 
संबंधित लेखाशीर्षाच्या तरतूदीतून पुस्तकी समायोजनाद्वारे भागवावा, तसेच मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च 
होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


३. याशासन निर्णयात मंजूर केलेली अनुदाने पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन आहेत. 

(१) उपराज्य अभिलेख देखभाल अभिकरणांनी या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचे DCPS चे स्वतंत्र 
लेखे ठेवावेत. 

(२) ज्या उद्दिष्टासाठी सदर निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच उद्दिष्टासाठी सक्षम स्तरावर 
मान्यता घेऊनच खर्च करण्यात यावा 

(३) जिल्हा परिषदा मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक 
विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे जेवढे sistem या 
योजनेंतर्गत जमा होईल, तेवढे सममूल्य रक्‍कम कर्मचाऱ्यांच्या खाती जमा दाखवून तेवढाच खर्च खाली 
नमूद केलेल्या लेखाशीर्षामध्ये प्रस्तूत मंजूर अनुदानातून BEAMS वर उपलब्ध करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून पुस्तकी समायोजनाद्वारे भागवावा. 


अ. 
ie शासनाचा हिस्सा भरणा करावयाचे लेखाशीर्ष 
ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, १९६, जिल्हा ८३४२- इतर ठेवी, ११७ - शासकीय 
परिषदांना सहाय्य, (०३)(०१) जिल्हा परिषदांना कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान | निवृत्ती 
" परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेसाठी । वैतन योजना, (०१)(१५) परिभाषित अंशदान 
सप्रयोजन अनुदान, ३१, सहायक अनुदाने निवृत्ती वेतन योजना, जिल्हा परिषदेचे 
(वेतनेतर), (२२०२ एच ५९९) कशि दाता 
स्तर - १ (८३४२ ५४२८) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो- ३४१८/प्र.क्र.३१/टिएनटी - ६ 


ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक 
शिक्षण, १०२, अशासकीय प्राथमिक शाळांना 
सहाय्य, (०१) परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन 
२ | योजना, (0909) परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन 
योजना, मान्यताप्राप्त व अनुदानित प्राथमिक 
शाळांचे अंशदान, ३१, सहायक अनुदाने(वेतनेतर), 
(२२०२ आय ४१४) 
(४) जिल्हा परिषदा मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व 
अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मासिक sistas व 
त्यावरील शासनाचे अंशदान sen एकत्रित रकमेवरील व्याज खालील लेखाशीर्षामध्ये प्रस्तूत मंजूर 
अनुदानातून BEAMS वर उपलब्ध करण्यात आलेल्या अनुदानातून पुस्तकी समायोजनाद्वारे भागवावा. 
अ. 
क्र 


८३४२- इतर ठेवी, ११७- शासकीय 
कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान निवृत्ती 
वेतन योजना, (०१)(०३) परिभाषित अंशदान 

निवृत्ती वेतन योजना, मान्यता प्राप्त व 
अनुदानित प्राथमिक शाळांचे अंशदान, 
स्तर - १ (८३४२ ५११४) 


व्याजाचे लेखाशीर्ष भरणा करावयाचे लेखाशीर्ष 


ई-१, २०४९ व्याज प्रदाने, ६०, इतर ८३४२- इतर ठेवी, ११७ - शासकीय 
दायित्वावरील व्याज, (09)(09) जिल्हा परिषद | कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान निवृत्ती 
भं शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित | वेतन योजना, (०१)(१५) परिभाषित अंशदान 
अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेवरील व्याज, ४५, निवृत्ती वेतन योजना, जिल्हा परिषदेचे 

व्याज, (२०४९ २२४६) अंडादान, स्तर - १ (८३४२ ५४२८) 
८३४२- इतर ठेवी, ११७- झासकीय 
कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित अंशदान निवृत्ती 
वेतन योजना, (०१)(०३) परिभाषित अंशदान 
निवृत्ती वेतन योजना, मान्यता प्राप्त व 
अनुदानित प्राथमिक झाळांचे अंशदान, 
स्तर - १ (८३४२ ५११४) 

(4) सममुल्य अंशदानाची रक्‍कम शासनास भरणा केल्याबद्दल नमुना क्र. आर ७ शिक्षण 
अधिकारी/शिक्षण निरिक्षक (प्राथमिक, माध्यमिक)/मुख्य ळेखा व वित्त अधिकारी यांनी संबंधित 
कोषागाराकडून प्रमाणित करुन घ्यावी व त्या प्रमाणपत्राच्या प्रती उपराज्य अभिलेख देखभाल 
अभिकरणाकडे दरमहा पाठवाव्यात. उपराज्य अभिलेख देखभाल अभिकरणाने कर्मचाऱ्यांकडून जमा 
झालेल्या व शासन खाती जमा केलेल्या रकमांच्या चलनाच्या प्रती नमुना आर २ मधील माहितीसह 
नियंत्रकांना पाठवाव्या. तसेच नियोक्त्याचे अंशदान भरणा केल्यानंतर त्या चलनांच्या प्रतीही नियंत्रक 
यांच्याकडे न चुकता पाठवाव्यात. नियंत्रकानी उपराज्य अभिळेख देखभाळ अभिकरणनिहाय माहिती 
महिनानिहाय एकत्रित करुन अशी माहिती उपसचिव (शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी), शालेय शिक्षण विभाग 
व राज्य अभिलेख अभिकरण, मुंबई यांच्याकडे प्रत्येक महिन्यात न चुकता पाठवावी. तसेच हा खर्च याच 
कारणांसाठी खर्च करण्यात आला असल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल कार्यालय, तसेच या 
विभागास पाठवावे. 


ई-१, २०४९ व्याज प्रदाने, ६०, इतर 
दायित्वावरील व्याज, (०१)(०२) मान्यताप्राप्त व 
२ | अनुदानित प्राथमिक कर्मचाऱ्यांकरिता परिभाषित 
अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेवरील व्याज, ४५, 

व्याज, (२०४९ २४८९) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो- ३४१८/प्र.क्र.३१/टिएनटी - ६ 


(६) वित्त विभागाने प्रत्येक वर्षी व्याजाचे दर निश्चित करणारे शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. 
तसेच व्याजाची परिगणना करताना वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अंनियो १०१०/प्र.क्र.६७/सेवा-४, दिनांक १६ 
नोव्हेंबर, २०१२ नुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. त्यानुसारच विहित दराने व्याजाची आकारणी 
करण्यासंदर्भातील कार्यवाही उपराज्य अभिलेख देखभाळ अभिकरणाने करुन नमुना ४५ अ मध्ये व्याजाची 
रक्‍कम आहरित करण्याकरिता निरंक रक्कमेचे देयक कोषागारात सादर करावे. देयकासोबत ज्या 
कर्मचाऱ्यांच्या खाती व्याज जमा करावयाचे आहे त्या कर्मचाऱ्यांची यादी जोडण्याची आवश्‍यकता नाही. 
तथापि, रक्‍कम अचूक असल्याची खात्री केल्याबाबत उपराज्य अभिलेख देखभाल अभिकरणाने देयकात 
प्रमाणित करावे. या संदर्भातील माहिती उपराज्य अभिलेख देखभाल अभिकरणाने नियंत्रक अधिकाऱ्यांना 
पाठवावी. तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी उपसचिव (शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी), शालेय शिक्षण विभाग व 
राज्य अभिलेख अभिकरण, मुंबई यांच्याकडे प्रत्येक महिन्यात न चुकता पाठवावी. 

(७ महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ व २ मुंबई/नागपूर यांना लेखापरिक्षणाकरिता पुस्तके व लेखे 
पाहण्याचा अधिकार राहील. 

(८) उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या परिपत्रक दिनांक २/४/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाने त्यांचे 
स्तरावर ७०% निधी वितरित करण्याच्या प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये व शासन निर्णय क्र.अंनियो- 
१००६/(२३/०६) माशि-२, दिनांक २९/११/२०१० मधील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१५१६३०४८१७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Charushila Devendra or ait:ccveimentoftanarshra, ou-School Education 


and Sports Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
. 2.5.4.20=b99d7dca0e63be1bd1b7158b9523537dcc1d46bc807 
C h a U d h a | | 768647a9ed4ff381 6ecf3, cn=Charushila Devendra Chaudhari 
Date: 2018.09.15 16:34:48 +05'30' 


(चारूशीला चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
२. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र शासन, पुणे, 

३. शिक्षण संचालक (प्राथमिक)महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (१/२), मुंबई/नागपूर, 
५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), १/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर, 

७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो- ३४१८/प्र.क्र.३१/टिएनटी - ६ 


८. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई, 

९. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी मंजूर 
रक्‍कम बी.डी.एस.प्रणालीवर तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. 

१०.निवडनस्ती (टिएनटी-६). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


